महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:- वैखप्र-२०२३/प्र.क्र.४१/रो.आ.-१ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ८ सप्टेंबर, २०२३. 


विषय :- वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीबाबत 
कै.श्री.बागल रामा माने, मजूर. 
संदर्भ :- अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर यांचे जा.क्र. 
अ.अ.(को.)/संकिर्ण/वैखप्र/४१४७/२०२३, दि. २१.०७.२०२३ रोजीचे पत्र. 
ज्ञापन :- 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर अंतर्गत उप अभियंता, सा.बां.उपविभाग, 
कोल्हापूर येथे कार्यरत श्री.बागल रामा माने यांचा किरकोळ रजेवर असताना मोटरसायकलने प्रवास 
करताना दिनांक २२.१२.२०२२ रोजी कणेरीवाडी गावाच्या हद्दीतील जाजल पेट्रोल पंपाजवळ बंगलोर 
पुणे हायवे रोडवर अपघात झाला. त्यामुळे त्यांना तातडीच्या परिस्थितीमध्ये दिनांक २२.१२.२०२२ ते 
६.०१.२०२३ (१५ दिवस) या कालावधीत अँस्टर आधार हॉस्पिटल, कोल्हापूर या खाजगी रुग्णालयात 
घेतलेल्या उपचारासाठी ₹७,३२,४२०/- एवढा खर्च झालेला असून दिनांक ७.०१.२०२३ रोजी त्यांचे 
निधन झाले. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर यांनी सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, झासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१२०/राकावि-२, दिनांक १७.०१.२०२३ अनुसार 
₹५,००,०००/- वरील असल्यामुळे शासनाच्या मंजूरीसाठी सादर केले आहे. 


२. कै.श्री.बागल रामा माने, मजूर यांचा आजार सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय 
क्र.एमएजी-२००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३, दिनांक १९.०३.२००५ मध्ये दर्शविलेले परिशिष्ट-अ 
मधील आकस्मिक आजारामधील अ.क्र.४ मध्ये मोडत असल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक, 
कोल्हापूर यांनी त्यांचे पत्र जा.क्र.जिरुरो/लेखा/प्रतिपूर्ती ९४२, दिनांक १५.०६.२०२३ अन्वये 
प्रमाणित केले आहे. 

३. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएजी-२००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३, 
दिनांक १९.०३.२००५ अनुसार कै.श्री.बागळ रामा माने यांच्या आजारावर आंतररुग्ण कालावधीत 
खर्च केलेल्या रकमेची त्यांना पुढीलप्रमाणे प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय ठरते :- 


झासन ज्ञापन क्रमांकः वैखप्र-२०२३/प्र.क्र.४१/रो.आ.-१ 


|गग्आओषधीपवारावीळखर्षे, _____,_._1_11__._11.1_1.”।| औषधोपचारावरील खर्च 


अ.क्र. | खर्चाचा तपशील देयकातील रक्कम (रु, | प्रतिपूर्तीसाठी अनुज्ञेय रक्‍कम (रु.) 
| |. आ Registration Charges 430/- ₹ ६,४२,४१९/- 

२ | Consultation Charges ५२,८९०/- वजा ना-देय रक्‍कम 

3 | Lab Services ४१,०८०/- १) Registration -₹५३०/- 

8 | Radiology 3६,२३०/- 2) Consumables - ₹१८,२०६/- 
3)Shree Kedar Medico ना-देय - 

4 | Clinical Support Services १,३७,९००/- ₹१४.५०६.८८/- 

६ | Procedure/ Surgery Charges GGG Ree eee 

७ | Consumables १८,२०६/- एकूण ३३,२४२.८८/- 
पूर्णांकात ₹३३,२४३/- 

८. | Medicines &3,033/- 

& | Shree Kedar Medico २,७०,९६०/- 
R ६,४२,४१९ ~ x 33,283/-) 

| Ecocardiogram 2,330/- 

: = % 6,08, 906/- 
₹६,०९,१७६/- च्या ९०% म्हणजेच 
₹५,४८,२५८.४/- 
पूर्णांकात ₹५,४८,२५८/- 
एकूण भाग-अ ₹६,४२,४१९/- ₹५,४८,२५८/- 
भाग-ब (वास्तव्याचा खर्च) :- दिनांक २२.१२.२०२३ ते ६.०१.२०२३ (१५ दिवस) (पृ.४९/प.वि.) 


किं अतिदक्षता कक्ष (आय.सी.यु.) (१५ ₹६,०००/- ₹९०,०००/- (१००%) 
दिवस) 
एकूण भाग-ब ₹९०,०००/- 
एकूण भाग-अ ₹५,४८,१६८/- 
एकूण भाग-ब + %§0,000/- 
एकूण प्रतिपूर्तीची रक्कम | ₹ ६,३८,२५८/- 


४. 


वरीलप्रमाणे परिगणना विचारात घेऊन कै.श्री.बागल रामा माने यांच्यावर झालेल्या 


उपचारावरील अनुज्ञेय एकूण ₹ ६,३८,२५८/- (रुपये सहा लाख अडतीस हजार दोनो अक्ठावन्न 


फक्त) इतकी वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची रक्कम अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


ष्‌. 
व शर्तीच्या अधीन राहील :- 


तरतुदींच्या अधीन राहील. 


सदरप्रमाणे अनुज्ञेय ठरविण्यात आलेली वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती रक्कम पुढील अटी 


अ) मंजूर करण्यात आलेल्या प्रतिपूर्तीची रक्‍कम ही सर्व नियम, आदेशातील इतर सर्व 


ब) वरीलप्रमाणे प्रतिपूर्तीची परिगणना करण्यात आळी असली तरी, महाराष्ट्र राज्यसेवा 
(वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ मधील नियम क्र.३ (आठ) आणि नियम ११ (१) व (२) 
मधील तरतुदीनुसार अंतिम रक्‍कम अदा करण्यापूर्वी पुन्हा एकदा देयकातील अनुज्ञेय 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वैखप्र-२०२३/ प्र.क्र.४१/रो.आ.-१ 
नसलेल्या बाबींची फेरतपासणी करुन अनुज्ञेय नसलेला खर्च वगळण्याची दक्षता 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर यांनी घ्यावी. 
क) सदरचा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर ज्ञापन सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे शासन निर्णय, क्र.एमएजी-२००५/९/ 
प्र.क्र.१/आरोग्य-३, दिनांक १९.०३.२००५ व क्र.वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१२०/२०१६/राकावि-२, 
दिनांक १७.०१.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संगणक क्र. २०२३०९०८१५१५३०६६१८ 
असा आहे. हे झासन ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ANANDA SHIVAJI NIMBALKAR 


DN: c=IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC 
ANANDA SHIVAJI Ss 

2.5.4.20=bd8b8d40b9fcd5b 18: f1d1760b7112f7fbabce1279 

5ea681b9a1193cb544, ps ICode=400032, st=! ht 


st=! 
I ber=03860AF74163AFB28DF97DAA3229C54F81 BFC64 
N | M BA L KA R ECECSOCAABAD97C7C8AEDB890, “ANANDA SHIVAJI 
NIMBALKAR 
Date: 2023.09.08 15:19:12 +05'30' 


(आ. शि. निंबाळकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर. 
(सोबत - मूळ वैद्यकीय देयक) 


प्रत अग्रेषित :- 
१. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 
३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 
४. श्रीमती राधाबाई बागल माने, मु.पो.गडमुडशिंगी, लक्ष्मीवाडी, ता.करवीर, 
जि.कोल्हापूर. 
५. निवडनस्ती. 


KRKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


